RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


JAAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ८० ] 


गुरुवार, जून २३ , २०१६ / आषाढ २ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १७१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २३ जून २०१६ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . १६ /पं. रा . ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ (१९ ६५ 
चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ च्या पोट -कलम (१ ) व (१ अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयुपी. २०१५ / प्र.क्र.९१/ नवि -१ ९, दिनांक ५ मार्च २०१६ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना 
असानिर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ च्या पोट- कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने 
सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुका मुख्यालयाचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता कोरेगाव नगर 
पंचायत या नावाने एक नगर पंचायत घटित करण्यात आली आहे ; 


" 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१(१ ९ ६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( त्याने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे . 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ याच्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) च्या खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की, सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुका मुख्यालयासंबंधात 
सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , 
शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . १९९ ७ / प्र.क्र .६४५ / ५६ ( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ या मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
अटी व शर्तीवर कोरेगाव नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय बनकर , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १) 


भाग चार ब - १७१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जून २३, २०१६ / आषाढ २, शके १ ९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001 

dated the 23rd June 2016 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 16 /PR -5. — Whereas, the Government of Maharashtra , under the Notification , 
Urban Development Department No. MUP.2015 /C.R.91/UD - 19 , dated the 5th March 2016 
(hereinafter referred to as " the said notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by 
sub -sections ( 1) and ( 1A ) of section 341A of theMaharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965), has specified the local area of Taluka 
Headquarter of Koregaon , in Satara district to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat , 
as provided in sub -section (2 ) of section 341A of the said Act, by the name of the Koregaon Nagar 
Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer 
of assets , rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities 
under any agreement or contract made by it ) to the successor local authority under clause ( vi) of 
sub -section ( 2 ) of section 255 of the Maharashtra Zilla Parishands and Panchayat Samitis Act , 
1961 (Mah . V of 1962 ) . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub - section ( 2 ) of section 
255 of theMaharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra hereby directs that all 
the assets , rights and liabilities of the Satara Zilla Parishad , in respect of the Taluka Headquarter 
Koregaon in Satara District ( including the rights and liabilities under any agreement or contract 
made by it) shall stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Koregaon , on the 
terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural Development and Water 
Conservation Department , No. MPH.1997 /CR -645 /56 (47 ), dated the 20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY BANKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


